राज्यातील पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे 
बसविण्यासाठी प्रकल्प सल्लागार म्हणून नियुक्‍त केलेल्या 
मे. पीडब्ल्युसी कंपनीस २०.९.२०२३ ते २९.२.२०२४ मध्ये 
केलेल्या कामाचे देयक अदा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीसीटी-३६२०/प्र.क्र.०४/भाग-२/ई-७४८५२०/पोल-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, २ रा मजला, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ३० मार्च, २०२४ 


Fell 
— 
o KF 


उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे ffs Re पिटीशन .2990/2098 वरील दि.१३.०८.२०१४, 
दि.२१.१०.२०१५, दि.२४.०२.२०१६, दि.२१.०९.२०१६, दि.३०.११.२०१६, दि.१४.१२.२०१८, दि.११.०२.२०१९ 
व दि.०४.०३.२०१९ रोजीचे आदेशा. 

मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे क्रिमीनळ Re पिटीठान क्र.५३९/१९८६ वरील दि.२४.०७.२०१५ रोजीचा न्यायनिर्णय. 


AJ 


माहिती तंत्रज्ञान विभाग व मे. प्राईस वॉटर हाऊस oud प्रा.लि.यांच्या दरम्यान So करार 
दि.२०.३.२०१८. 
४. शासन निर्णय, माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय क्र. ७७)-मातंस ०८०/४/२०१४- 0/0 DIRECTORATE 
OF IT-DIT (MH), दि.०१.०७.२०१४, दि.१९.०७.२०१७, दि.०९.१०.२०१७, दि.२०.०३.२०१८, 
दि.०९.०५.२०१९, दि. २४.४.२०२३. व दि.५.१०.२०२३ 
५. शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. सीसीटी ३६१५/प्र.क्र.१३०/पोळल-३, दि.१४.११.२०१९. 
६. शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. सीसीटी ३६१५/प्र.क्र.१३०/पोल-३, दि.११.१२.२०१९. 
७. शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीसीटी ३६२०/प्र.क्र.०४/भाग-१/पोल-३, दि.०३.०२.२०२१. 
८. UR निर्णय क्र.सीसीटी ३६२०/प्र.क्र.०४/भाग-१/पोल-३, दि.०१.०८.२०२२. 
९. शासन निर्णय क्र.सीसीटी ३६२०/प्र.क्र.०४/भाग-१/पोल-३, दि.१२.७.२०२३, 
१०. शासन निर्णय क्र.सीसीटी ३६२०/प्र.क्र.०४/भाग-१/पोल-३, दि.१.११.२०२३. 
११. शासन निर्णय क्र.सीसीटी ३६२०/प्र.क्र.०४/भाग-१/पोळल-३, दि.१३.१२.२०२३. 
१२. शासन निर्णय क्रमांक : सीसीटी-३६२०/प्र.क्र.०४/९-७४८५२०/भाग-२/पोल-३,दि.२१.३.२०२४. 
१३. मे. प्राईस वॉटर हाऊस कुपर्स प्रा.लि., यांचे दि.५.३.२०२४ रोजीचे पत्र. 
१४. अपर पोलीस महासंचालक (नि. व स.) यांचे पत्र क्र. पोमसं/१७/६१६२/पो.ठाणे सीसीटीव्ही प्रकल्प / 
७७/२०१९-२४, दि.१३.३.२०२४. 
प्रस्तावना :- 


AN 


संदर्भाधीन क्र.६ येथील शासन निर्णयान्वये मा. न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यातील सर्व पोलीस 
ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचे काम पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्यामार्फत 
करण्यास मान्यता देण्या आली आहे. पोलीस महासंचालक कार्यालयाने दि.२०.१२.२०१९ च्या पत्रान्वये 
राज्यातील पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी प्रकल्प सल्लागार म्हणून मे. पीडब्ल्युसी या 
सल्लागार कंपनीची नियुक्‍ती केली असून सदर कंपनीस पोलीस महासंचालक कार्यालयामार्फत कार्यादेश 
देण्यात आले. संदर्भ क्र.9 येथील शासन निर्णयान्वये मे. पीडब्ल्युसी कंपनीच्या ६ वरिष्ठ सल्लागारांना १ 
Man-month साठी Milestone तत्वावर दि.१५.१०.२०२० ते प्रकल्प पुर्णपणे कार्यान्वित (Go-live) होईपर्यंत 
मुदतवाढ देण्यास मान्यता देण्यात आली होती. तसेच राज्यातील पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे 
बसविण्याबाबतच्या प्रकल्पासाठी सल्लागारांना मुदतवाढ देण्यामध्ये खंड पडला असल्याकारणाने संदर्भ क्र.८ 
येथील शासन पत्रान्वये प्रकल्प सल्लागार मे. पीडब्ल्युसी कंपनी यांना कार्यादेश देण्यात आले व संदर्भ क्र.९ 
येथील शासन पत्रान्वये मे. पीडब्ल्युसी कंपनीच्या १ वरिष्ठ सल्लागार व १ सल्लागार यांना दि.१९.९.२०२३ 
पर्यंत Man-month तत्वावर नियुक्‍ती देण्या आली आहे. तदनंतर राज्यातील पोलीस ठाण्यांमध्ये 
सीसीटीव्ही प्रकल्पाच्या देखरेखीसाठी प्रकल्प सल्लागार म्हणून मे. प्राईस वॉटर हाऊस कुपर प्रा. लि.,या 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६२०/प्र.क्र.०४/भाग-२/ई-७४८५२०/पोल-३ 


कंपनीच्या एक सल्लागार व एक सहयोगी सल्लागार यास पूर्णवेळ तत्वावर दि.२०.९.२०२३ ते दि.३१.३.२०२४ 
पर्यंत माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या दि.५.१०.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयास अनुलक्षून मुदतवाढ संदर्भ क्र. 
१२ येथील दि.२१.३.२०२४ रोजीच्या शा.नि. अन्वये देण्यात आली आहे. 


संदर्भ क्र.११ येथील शासन निर्णयान्वये मे. प्राईस वॉटरहाऊस कुपर्स प्रा.लि. या कंपनीने राज्यातील 
पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी प्रकल्प सल्लागार म्हणून दि.१.८.२०२३ ते 
दि.१९.९.२०२३ मध्ये केलेल्या कामाबाबत देयके अदा करण्यात आली आहे. आता संदर्भ क्र.१४ येथील 
पत्रान्वये अपर पोलीस महासंचाळक (नि. व. स)) यांनी प्रकल्प VaR मे. पीडब्ल्युसी कंपनीच्या १ 
सल्लागार व १ सहायक सल्लागार यांनी दि.२०.९.२०२३ ते दि.२९.२.२०२४ मध्ये केलेल्या कामाचे देयक अदा 
करणेबाबत शासनास विनंती केली आहे. त्यानुसार सदर देयक अदा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. त्यानुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 

राज्यातील पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी मे. पीड्ब्ल्युसी कंपनीची प्रकल्प 
सल्लागार म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. झासन निर्णय, माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय .GAD- 
मातंस 020/8/2098-0/0 माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, दि.५.१०.२०२३ अन्वये निश्चित केल्यानुसार 
त्यांना मानधन अनुज्ञेय करण्यात आले आहे. त्यानुसार राज्यातील पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे 
बसविण्यासाठी मे.पीड्ब्ल्युसी कंपनीने दि.२०.९.२०२३ ते दि.२९.२.२०२४ मध्ये पाहिलेल्या सल्लागाराच्या 
कामासाठी खालील तपशिलप्रमाणे (मानधन, इतर खर्च व वस्तू आणि सेवा कर मिळून) रु.३५,११,६८०/- 
(रुपये पस्तीस लाख अकरा हजार सहाशे ऐंशी फक्त) इतक्या रकमेचे देयक मे.पीड्ब्ल्युसी कंपनीस अदा 
करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे :- 


Per | Resource Billing Man Deploym Applicable | Total GST @ Sub Total OPE Total 
iod Name Designation | Month ent Amount Applicabl 18% (INR) Clai Amount 
Rate (Percenta | per e Amount med (INR) 
(INR) ge) Resource (INR) (INR 
(INR) for ) 
the 
mentione 
d period 
A ee .. || C ar E F=D*E G H =18% I=G+H J 1९ > उ 
of G 
20 Piyush Consultant 3,45,000 36.67% 1,26,500 2,31,000 41,580 2,72,580 | 2,72,580 
Sep Chavan 
23 Makrand Associate 2,85,000 36.67% 1,04,500 
to Chougule Consultant 
30 
Sep 
23 
Oct- Piyush Consultant 3,45,000 100% 3,45,000 6,30,000 1,13,400 7,43,400 i 7,43,400 
23 Chavan 
Makrand Associate 2,85,000 100% 2,85,000 
Chougule Consultant 
Nov Piyush Consultant 3,45,000 100% 3,45,000 6,30,000 1,13,400 7,43,400 a 7,43,400 
-23 Chavan 
Makrand Associate 2,85,000 100% 2,85,000 
Chougule Consultant 
Dec Piyush Consultant 3,45,000 100% 3,45,000 6,30,000 1,13,400 7,43,400 a 7,43,400 
-23 Chavan 
Makrand Associate 2,85,000 100% 2,85,000 
Chougule Consultant 
Jan- | Makrand Associate 2,85,000 100% 2,85,000 2,85,000 51,300 3,36,300 | 3,36,300 
24 Chougule Consultant 
Feb Makrand Associate 2,85,000 100% 2,85,000 5,70,000 1,02,600 6,72,600 षि 6,72,600 
-24 Chougule Consultant 
Ankita Associate 2,85,000 100% 2,85,000 
०0. Consultant 
arl 


पृष्ठ 4 पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६२०/प्र.क्र.०४/भाग-२/ई-७४८५२०/पोल-३ 


Per | Resource Billing Man Deploym Applicable | Total GST @ Sub Total OPE Total 
iod Name Designation | Month ent Amount Applicabl 18% (INR) Clai Amount 
Rate (Percenta | per e Amount med (INR) 
(INR) ge) Resource (INR) (INR 
(INR) for ) 
the 
mentione 
d period 
A Pe | Cc 10 E F=D*E G H =18% I=G+H J K=I+J 
of G 
Total 29,76,000 535,680 35,11,680 | 8 | 35,11,680 
2. उपरोक्त रकमा संदर्भ क्र.४ मध्ये नमुद शासन निर्णयान्वये निश्चित केल्यानुसार सीसीटीव्ही 


प्रकल्पासाठी सल्लागारांना दरमहिना दरमाणुस (Man-Month) तत्वानुसार अदा करण्यात येत आहे. 


3. 


संदर्भ .93 अन्वये मे. पीड्ब्ल्युसी कंपनीने सादर केलेल्या देयकानुसार सदर रक्कम देण्यात येत 
आहे. सदर रकमेमध्ये १८% वस्तू आणि सेवा कर समाविष्ट करण्यात आला आहे. 


क) सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी संबंधित कंपनीला सल्लागारांच्या मानधनापोटी जादा रक्‍कम अदा केली 


आहे असे निदर्शनास आल्यास अशी जादा रक्‍कम संबंधित कंपनीकडून समायोजीत करण्याचा 
अधिकार शासनास राहील. 


ड) सदर देयके आयकर व इतर WAS कर वजाती करून अदा करण्यात यावी. 


प्रस्तुत प्रकरणी येणारा खर्च “मागणी क्र.बी-१, २०५५- पोलीस (००) ११५, पोलीस दलाचे 


आधुनिकीकरण (०१) विविध तंत्रज्ञान विकास प्रकल्प (०१) (०१) तंत्रज्ञान विकास प्रकल्प (२०५५ ए०३२), १३ 
कार्यालयीन खर्च,” या लेखाशीर्षातून सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षासाठी उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


8. 


सदर निधी कोषागारातून आहरित करण्यासाठी पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना 


“नियंत्रक अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे व त्यांच्या अधिनस्त आहरण व संवितरण 
अधिकाऱ्याला “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


षु. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३३०१५४६४३५९२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


lly signed by RUPALI SANJOG KABARE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME DEPARTMENT, 
2.5.4.20=825ec39543f0d33deccec30f6ca54b1adc430443efec55f07e98di 
1734237794, 100९400032, st=Maharash 


ra 
ialNumber=5CB43A03D973FF96AABBFO2A74864A4681 399FE663D8F 
KA B A R E BDE0441A596BEB3ACDD, cn=RUPALI SANJOG KABARE 
Date: 2024.03.30 15:57:46 +05'30' 


(रुपाली कबरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र शासन, मुंबई. 

प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


पृष्ठ 4 पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६२०/प्र.क्र.०४/भाग-२/ई-७४८५२०/पोल-३ 


. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

. मे. पीडब्ल्युसी प्रा.लि., २५२, वीर सावरकर मार्ग, शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई - ४०००२८. 
. कार्यासन अधिकारी (व्यय-७/विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. कार्यासन अधिकारी (अर्थसं-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. निवड नस्ती / पोल-३. 


0 (२ 6 © 


KKKKK 


पृष्ठ 4 पैकी 4 


